महाज्योती संस्थेसाठी सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पुरक २०२०/प्र.क्र.७/संस्था (महाज्येती) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३/२/२०२१ 


संदर्भ :- १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि. १६/०४/२०२० 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३,दि. ०४/०५/२०२० 
३. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. महाज्यो २०२०/प्र.क्र.५६(भा-१)/ 
महामंडळे, दि. ५ ऑगस्ट, २०२०. 
४. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. महाज्यो २०२०/प्र.क्र.१०३/महामंडळे, 
दि. २२ सप्टेंबर, २०२० 
५.शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. महाज्यो २०२०/प्र.क्र.९७/महामंडळे, 
दि. ६ ऑक्टोबर, २०२० 
ज्ञापन:- 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती), नागपूर या संस्थेस ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) यासाठी मुळ तरतूद रु.४९.०० कोटी 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता. तदनंतर रु. ८१,००,००,०००/-(ऐक्याशीं कोटी फक्त) 
पुरवणी मागणी मंजूर केली आहे. तसेच मुळ तरतूदीपैकी रू. ९,००,००,०००/- (नऊ कोटी फक्त) 
इतका निधी ज्ञापनान्वये वितरीत केला आहे आणि मूळ तरतूदीच्या ५० % इतकी रक्कमेस मंजूरी दिली 
असून उर्वरित रु. १५,५०,००,०००/-(पंधरा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) रक्‍कम वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने मान्यता fect आहे. मागिल दिलेले रू. ९,००,००,०००/- (नऊ कोटी फक्त) उपयोगीता 
प्रमाणपत्र दाखल करण्याच्या अटीवर निधी देण्यात येत आहे. 
२. सदर ज्ञापनान्वये महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर या 
संस्थेस ३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) साठी १५,५०,००,०००/-(पंधरा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच हा निधी झासनाच्या प्रचलित 
निकषाप्रमाणे खर्च करावा. 
३. सदर निधी खर्च करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. सदरची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी प्रादेशक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. या बाबीवरील खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५- अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२-आर्थिक विकास, ०१- 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग कल्याण, (०१)(०९) महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती),(२२२५ एफ ४९७), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पुरक २०२०/प्र.क्र.७/संस्था (महाज्येती) 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.९७/व्यय-१४, दि.१३/०१/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४११४८२६२०२२ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Prakash एवा ४०, 


.23389७5799९7९८701997635807897131160348800231157र्भर्भ 


ba0a24e3446c310d700e134ea5701556b31b636228 


Valvi aoe 
(प्रकाश वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१.मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२.मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई. 
४.व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर. 
५. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 
६.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
८.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९.जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर. 
१०.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (महाज्योती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


